महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.७६/पोल-३. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २७ जून २०१९. 


विषय :- मुंबई शहरामध्ये कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही प्रकल्पासंदर्भात मे. 
लार्सन अँड gal क॑. लि. यांना करार पूरकपत्रातील (Contract Addendum) 
तरतुदींनुसार “ASUS अँडव्हान्स” देणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१८/ प्र.क्र.१४४/ २०१८/ कोषा./ 
प्रशा.-५, दिनांक २८.०९.२०१८. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीसीटी-३६१९/ प्र.क्र.७६/ पोल-३, दिनांक 
२५.०६.२०१९. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ आ.-कक्ष/ २२/ 
१९, दिनांक २७.०६.२०१९. 


शुध्दिपत्र. 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. सीसीटी-३६१९/ प्र.क्र.9६/ पोल-३, दिनांक २५ जून 
२०१९, यामधील “शासन निर्णय” या शीर्षकाखालील पहिल्या परिच्छेदातील,- 


“उक्त रकमेतून २ टक्के टीडीएस ची रक्‍कम रु.३२,३२,१२७/- वजा करुन 
प्रत्यक्षात रु.१५,८३,७४,२४०/- प्रदान करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. मे. 
लार्सन अँड gal कं. लि., यांनी CAPEX रकमेच्या १० टक्के रकमेचे टॅक्स 
इन्वाईस (Original Tax Invoice) सादर He आहे. “मोबिळायजेशन 
अँडव्हान्स” देणेबाबत दिनांक १९.०६.२०१९ रोजीच्या पूरकपत्र करारामध्ये 
तरतूद असल्याने “मोबिलायजेडशन अँडव्हान्स” म्हणून द्यावयाची रक्‍कम 
रु.१५,८३,७४,२४०/- डी.सी. देयकाद्वारे काढण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात 
येत आहे” 


या मजकुराऐवजी पुढील मजकूर वाचण्यात यावा:- 


“उक्त रु.१६,१६,०६,३६७/- (रुपये सोळा कोटी सोळा BA, सहा हजार 
तीनझो सदुसष्ट फक्त या रकमेत निव्वळ “मोबिलायजेशन अँडव्हान्स” 
रु.१४,४२,९१,३९९/- (रुपये WaT कोटी बेचाळीस GA, एक्याण्णव हजार 
तीनड़ो नव्याण्णक फक्त अधिक सहा टक्‍के दराने 595 रु.८६,५७,४८४/-व 
सहा टक्के दराने CGST रु.८६,५७,४८४/- यांचा समावेश आहे. उक्त 
कंपनीला उक्त “मोबिळलायजेडान पेमेंट” प्रदान करताना अंमलात असलेले 
कर वजा करण्यात यावे. त्याकरिता शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. 
संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१४४/ २०१८/ कोषा./ प्रश्ा.-५, दिनांक २८.०९.२०१८, 
अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः सीसीटी-३६१९/प्र.क्र.७६/पोल-३ 


२. हे शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 
२०१९०६२७१७२१०६८६२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 18449 
3f2735ad885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 


serialNumber=8538cd1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b953 
22e66d2ccSedf89ad0d79e, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 

Date: 2019.06.27 17:24:59 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) मे. लार्सन अँड cal क॑.लि., एल. अँड टी. हाऊस, एन.एम. मार्ग, बलार्ड इस्टेट, 
मुंबई. 

९) मे. प्राईसवॉटर हाऊस कूपर्स लि., 242, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- 
४०००२८. 

qo) वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

११) निवड फाईल (पोल-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


